तालुका फळरोपवाटिका पैठण,जि. औरंगाबाद 
येथील प्रक्षेत्रावरील नुतनीकरणाच्या कामांसाठी 
रु.३,१०,६४,६४३/- रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०२१/प्र.क्र.२८/१३-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२१ 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन,भाग-२, दि. १७/०४/२०१५. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो-२/शारोवा- कन्हेरी/विकाप्रमा/५७३१/२०२१. 
दि.११/०२/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

तालुका फळरोपवाटिका पैठण, जि. औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्रावरील नुतनीकरणाच्या 
कामांसाठी रु.३,१०,६४,६४३/- (तीन कोटी दहा लाख चौसष्ट हजार सहाठो त्रेचाळीस ) रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत व सदर रक्‍कम वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 


१. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५  भाग-पहिला, 
उपविभाग ५ अ.क्र. १० परिच्छेद अ. क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी 
ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरूस्ती व विशेष दुरुस्ती प्रशासकीय (वित्तीय) मान्यता 
देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारास 
अनुसरून तालुका फळरोपवाटिका पैठण, जि. औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्रावरील नुतनीकरणाच्या 
कामांसाठी रु.३,१०,६४,६४३/- (तीन कोटी दहा लाख चौसष्ट हजार सहाठो त्रेचाळीस ) रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. नुतनीकरणाच्या कामांचा तपशिल 
खालीलप्रमाणे. 


अ.क्र. कामाचा तपशिल अंदाजित रक्‍कम 

a , प्रशिक्षण केद्र ५२,४८,५९४ 
२. | प्रयोगशाळा २६,५५,१९१ 
३. | पॉलीहाऊस २५,००,७११ 
४. | नेटरोड ७,६२,६८२३ 

५. | ड्रेनेज सिस्टीम ९९,३६,७६० 
६. | संरक्षक भिंत ९९,६०,७०४ 

एकूण ३,१०,६४,६४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२१/प्र.क्र.२८/१३-अ, 


२. सन २०२०-२१ मध्ये भाजीपाला रोपमळे, फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य (२४०१ 
१७२२) या लेखाशिर्षातर्गत २७- लहान बांधकामे या बाबीखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीतून 
सदरचा खर्च करण्यास खालील अटींच्या आधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या साहित्याचे दर व एकामित्क फलोत्पादन अभियानामधील 
साहित्याचे दर यामध्ये तफावत आहे. अंदाजपत्रकातील साहित्याचे दर सध्या उपलब्ध असलेल्या 
बाजारभावाप्रमाणे असल्याची खात्री करून कार्यवाही करावी. 

२) एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत दिलेल्या मापदंडा व्यतिरीक्त इतर घटक 
समाविष्ट केळे नसल्यास त्याची स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी औरंगाबाद 
यांच्या स्तरावरून खात्री करून कार्यवाही करावी. 

३) बाबनिहाय मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करावा. 

४) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ (सुधारणा दिनांक १७/४/२०१५) मधील तरतूदीचे 
पालन करावे. तसेच ज्या बाबीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे,त्याच बाबीवर प्रचलित 
नियमानुसार खर्च करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३१७१७१०३९३००१ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

Ashok Maroti = 


494e2686! 8d696dd, 


serialNumber=5f7eca 1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da079 
[| a mM 4a00bee126e8678172a15c5, cn=Ashok Maroti Atram 


Date: 2021.03.17 17:16:09 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ned by Ashok Maroti Atram 
ment Of Maharashtra, ou=Agriculture And 


t, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
45 163abd7087 1 7bb4bef92b6886b147679aSafSa 


प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी SARS, AERTS राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद . 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, औरंगाबाद. 
५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,औरंगाबाद. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
११.निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


